मुंबई मध्यवर्ती कारागृहातील सर्कल क्र. १२ 
मधील 8 ब्लॉकच्या तळमजल्याचा ताबा मुंबई 
पोलिस दलाकडे देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१३१५/प्र. क्र. ७३४/१५/तुरूंग-३ 
मुख्य इमारत, दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: ३ नोव्हेंबर, २०१५ 
वाचा- 
१) सह पोलिस आयुक्त (गुन्हे), मुंबई यांचे दिनांक ३०.१०.२०१५ रोजीचे पत्र 
२) विशेष पोलिस महानिरीक्षक (कारागृह), दक्षिण विभाग, मुंबई यांचे दिनांक ३०.१०.२०१५ 
रोजीचे पत्र 

३) शासन अधिसूचना एमआयएस-१३१५/प्र. क्र. ७३४/१५/तुरूंग-३, दिनांक ३.११.२०१५ 
४) शासन अधिसूचना क्र. जेएलएम-१००९/प्र. क्र. ९०/पीआरएस-२, दिनांक १३.४.२००९ 


प्रस्तावना- 

संदर्भ-४ मधील शासन अधिसूचनेन्वये "कारागृह क्षेत्र" म्हणून घोषित करण्यात आलेला मुंबई 
मध्यवर्ती कारागृह येथील सर्कल क्र. १२-७8 ब्लॉकच्या तळमजल्याचा कारागृह क्षेत्राचा दर्जा रद्द करून 
महत्त्वाच्या व गोपनीय कामासाठी सदर जागेचा ताबा मुंबई पोलिस दलास देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय- 

संदर्भ-३ मधीळ शासन अधिसूचनेन्वये मुंबई मध्यवर्ती कारागृह येथीळ सर्कल क्र. 92-B 
ब्लॉकच्या तळमजल्याचा कारागृह क्षेत्राचा दर्जा रद्द करण्यात आळा असून सदरहू ब्लॉकच्या पहिल्या 
मजल्यास असलेला कारागृह क्षेत्राचा दर्जा अबाधित ठेवण्यात आला आहे. 

सदरहू ब्लॉकचा तळमजला "मुंबई पोलिस दलाचे महत्त्वाचे व गोपनीय काम पूर्ण झाल्यानंतर 
पुन्हा मुंबई मध्यवर्ती कारागृहाच्या ताब्यात देण्यात येईल" या अटीच्या अधीन राहून रू. १/- या नाममात्र 
वार्षिक भाडे दराने मुंबई पोलिस दलास देण्यास शासन मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमआयएस-१३१५/प्र. क्र. ७३४/१५/तुरूंग-३ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५१०१७१२१९५६५८२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by 
Deepak | 5६७७०० 
Keshav Jadiye, C= IN, S 
= Mah htra, O = 
K ९ S h av G “9 OE Mahar HIE: 
J 0 . ha = bane oo 
ate: md el Be 
a | ye 11:41:41 +05'30' 
दीपक जडीये 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. अपर पोलिस महासंचालक व कारागृह महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. विशेष पोलिस महानिरीक्षक (कारागृह), दक्षिण विभाग, मुंबई 

३. सह पोलिस आयुक्त (गुन्हे), मुंबई 

४. अधीक्षक, मुंबई मध्यवर्ती कारागृह 

५. गृह विभाग (तुरूंग-२), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


